महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगास, सन 
२०१९-२० रोजीच्या अर्थसंकल्पातील २२३५-ए-३११) 
या लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित निधीच्या २०% 


निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. बाहआ-२०१९/ प्र.क्र.२५/ का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-६ मार्च, २०२० 


वाचा- १) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.४/ अर्थ-३, दि. ०१ एप्रिल,२०१९ 

२) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, दि. ०८ जुले, २०१९ 

३) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, दि. २२ जानेवारी,२०२० 

४) महिला व बाल विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र. बाहआ-२०१९/प्र.क्र. २५/का-९ 
दि. १३ मे,२०१९ 

५) महिला व बाल विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र. बाहआ-२०१९/प्र.क्र.२५/का-९ 
दि. २८ ऑगस्ट,२०१९. 


) 
) 
) 
) 


प्रस्तावना 

आर्थिक वर्ष सन २०१९-२० मध्ये महिला व बाल विकास विभाग, मागणी क्र. एक्स १, २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, (०१) (०५) महाराष्ट्र राज्य बाळ हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना 
(अनिवार्य) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) व ३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन), (२२३५-ए-३११) या 
लेखाशीर्षाखाली महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगासाठी रु. १,२९,७२,०००/- (रु. एक कोटी 
एकोणतीस लाख बाहत्तर हजार फक्त) इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. वित्त विभाग 
परीपत्रक संदर्भाधीन क्र. २ व ३ च्या तरतूदीच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या ६०% इतका निधी 
संबंधीत लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. वित्त विभाग परीपत्रक संदर्भाधीन क्र. ३ 
च्या अनुषंगाने संबंधीत ळेखाशिर्षाखाळी अर्थसंकल्पित निधीच्या 20% निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
२. महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई लेखाशीर्ष मागणी क्र. एक्स-१, 
२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, (०१) (०५) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना 
(अनिवार्य) (२२३५-ए-३११), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) व ३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन), या 
लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पिय अंदाज सन २०१९-२० नुसार अर्थसंकल्पित केलेल्या एकूण 


शासन निर्णय क्रमांकः बाहआ-२०१९/ प्र.क्र.२५/ का-९ 


तरतूदीपैकी 20% मर्यादेप्रमाणे एकूण रु. २५,९४,४००८/- फक्त (रु. पंचवीस लाख चौ-याणव हजार 
चारशे फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. हजारात) 
लेखाशीर्ष अर्थसंकल्पीय । माहे डिसेबर, २०१९ | सन २०१९-२०या 
२२३५-ए-३११ अंदाज पर्यंत वितरीत केलेली | आर्थिक वर्षात वितरीत 
२०१९-२० तरतूद करावयाची उर्वरित 
२०% तरतूद 
10१ ०२ 03 1 0४. | 
मागणी क्र. ८-१, २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व ३१- सहाय्यक १४६८ ८८०.८ २९३.६ 
कल्याण,(०१)(०५) महाराष्ट्र अनुदाने (वेतनेतर) 
राज्य बाल हक्क संरक्षण 3६-- सहाय्यक ११५०४ ६९०२.४ २३००.८ 
आयोगाची स्थापना (अनिवार्य) 
अनुदाने (वेतन) 
(२२३५-ए-३११ एकुण 
एकूण १२९७२ ७७८३.२ २५९४.४ 


३. वरील तक्त्यातील स्तंभ क्र.३ येथे दर्शविण्यात आलेला निधी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वित्त विभागाच्या दि. २२ जानेवारी, २०२० च्या 
परिपत्रकात नमूद केलेल्या अटी व adhd पालन करुन खर्च करण्यात यावा. सदर निधीसाठी नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे हे राहतील. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच 
प्रयोजनासाठी खर्च होईल याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग परीपत्रक क्रमांक दि. २२ जानेवारी, २०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये 
विहीत अटी व शर्तीच्या अधिन राहून विभागास दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


वि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००३०६१४३९२९०७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KHADIJA FAROOQUE NAIKWADE 
KHA D JA DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8cd35f5dfe17a9e9a0cd53 1b6bb11d782183e7 
F A RO OQ U E 91bc817e7a736def213ac7d7 1b, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVLOPMENT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
N A | KW A D E cn=KHADUJA FAROOQUE NAIKWADE 
Date: 2020.03.06 14:42:17 +05'30' 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बाहआ-२०१९/ W.H.2Y / का-९ 


२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालया मार्फत) 

७. कक्ष अधिकारी (व्यय-६ / अर्थसंकल्प-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

ba अधिकारी (का-४),, महिळा व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना विनंती 
करण्यात येते की, सदर निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. 

९. निवड नस्ती (का-९) 


io. 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


